RNINo . MAHBIL /2012/44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-२ / जमीन - ४/ ९३०५/ २०१६. - ज्याअर्थी, गर्व्हमेंट ऑफ बॉम्बे यांनी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या 
कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा 
जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ - ६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( अ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल. 
( ब) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


( इ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, गाव रगतविहीर 


क्षेत्र 


गट 
क्रमांक 


चतु: सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


० .८३ 


गट नंबर १/ अ, ४ 


गट नंबर २ 


गट नंबर २ 


गट नंबर १/ अ 


र 


१.०३ 


गट नंबर ८ , ५ , ४ 


गट नंबर ५, ४ 


गट नंबर १ / अ, ७ 


गट नंबर ७, ८ 
गट नंबर १३१ 


२. ०६ 


गट नंबर २३ 


गट नंबर २१, १७ 


गट नंबर १३१ 


०. ३८ 


गट नंबर ३६ 


गट नंबर १३१ 


गट नंबर ३६ 


गट नंबर ३६ 


एकूण.. ४. ३० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB/ Desk- II/Land- 4/ 9305/ 2016. - Whereas, the Government of Bombay has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ", butwhich is the property of Government, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land” ) as a "Protected 
Forests"; 

and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification, Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom .VIII of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby - 


( a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ ३ 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests" ; 
( c) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 


and 


( d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Kalwan , Sub -Division , Kalwan , district Nashik incharge of 

the Surgana taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any Forest-Produce , and to dealwith the 
same as provided in Chapter II of the said Act ; 


(e) appoints the Collector ,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


Schedule 


District Nashik , taluka Surgana , village Ragatvihir 


Gat No. 


Area 


Boundaries 


North 


East 


South 


2 


West 

6 


H. A. 


0 . 83 


Gat No. 1-A , 4 


Gat No . 2 


Gat No . 2 


Gat No. 1/ A 


1.03 


Gat No. 7 , 8 


Gat No. 8 , 5, 4 


Gat No. 5 , 4 


2.06 


Gat No. 23 


Gat No . 21 , 17 


Gat No. 131 
Gat No . 36 


Gat No. 1/ A, 7 
Gat No. 131 
Gat No. 36 


0. 38 


Gat No. 131 


Gat No . 36 


__ Total .. 4 . 30 


A 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/९३०९/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ ( १८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ नुसार असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ (१९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 


( ब ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, मौजे कास 


गट 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


क्रमांक 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


१६. ५८ 


गट नंबर ४ व नदी 


गट नंबर ७, ८ , १० , ११ 


गट नंबर ४ , २३ व नदी 


गट नंबर ३ , २३ 
फॉ . गट नंबर १६ 


३. २० 


गट नंबर ११ 


गट नंबर ११, १३ 


फॉ . गट नंबर १६ , 
गट नंबर १५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No . RB/ Desk-II/ Land- 4/ 9309/ 2016. - Whereas, the Government in Council has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared that the provisions of 
Chapter IV of " Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land / Waste Land which 
is not included in the "Reserved Forests ", but which is the property of Government, or over which the 
Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of which the 
Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as " the said land”) as a " Protected Forest" ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian ForestAct, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests" . 

___ Now, therefore,inexercise of the powers conferred by Sections 4, 17 and 29 of theIndian ForestsAct , 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . Vill of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
( a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that theGovernment of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests "; 
( c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Igatpuri- Trimbakeshwar Sub -Division , Igatpuri- Trimbakeshwar, 

district Nashik incharge of the Trimbakeshwar taluka , to be the Forest Settlement Officer to 
inquire into and determine the existence ,nature and extent of any rights alleged to exist in favour 
of any person in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forests" , or in or 

over any Forest-Produce , and to deal with the same as provided in Chapter Il of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik , taluka Trimbakeshwar, village Kass 
GatNo. Area 

Boundaries 


North 


East 


South 


Sout 


West 


1 


2 


H. A. 


16.58 


Gat No . 4, and River Gat No . 7 , 8 , 10, 11 Gat No . 3, 23 


Gat No. 4 , 23 and 
River 
Gat No . 11, 13 


3. 20 


Gat No . 11 


Foret Gat No . 16 , 
Gat No . 15 


ForestGat No. 16 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या- २/ जमीन- ४/ ९४१०/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ नुसार असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ-६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 


( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


( इ ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव जळे 


गट 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


क्रमांक 


उत्तर 


पर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


३ 


ATI 


हे . आर 


३. ४७ 


गट नंबर १४ 


गट नंबर १० , १५ 


मौजे बाडगीची शीव 


गट नंबर ११, १२ 
गट नंबर ११० , १३६ 


५. ५४ 


गट नंबर ६३ 


गट नंबर ६३, ६६ 


३ 


६ 


३ . ३४ 


गट नंबर २२, २४ 


गट नंबर १४ , १५ , १७ 


गट नंबर ४७, ४९ , ६० , 
६१, ६५ 
गट नंबर १४ व 
मौजे बाडगीची शीव 
गट नंबर २०, २२ 
गट नंबर २७, २८ 
कसबे पेठची शीव 


गट नंबर १९ व 
मौजे बाडगीची शीव 
मौजे जांभळेची शीव 
मौजे जांभळेची शीव 
गट नंबर १० , ११, १२ 


२. ४७ 


१७. २८ 


गट नंबर २३, २६ 
गट नंबर ६७, ६८ 
गट नंबर ५ , १४१, १५८ 
१५९ , १६४, १६५, १६८ , 
१६९ , १७० , १७१ , १७४ 


गट नंबर २४ 
गट नंबर ५४, ६१, ६३ 
कसबे पेठची शीव 


२४ . ४६ 


एकूण क्षेत्र.. ५६ . ५६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk -II/ Land - 4 /9410 /2016 . - Whereas, the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ", but which is the property of Government, or overwhich the Government has proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land") as a " Protected 
Forest"; 

and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian ForestAct, 1927 ( 16 of 1927) decided to constitute the said land, to be a "Reserved Forests" . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
( a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests " ; 
specifies the situation and limits of "Reserved Forests" as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Dindori Sub - Division , Dindori, district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests" , or in or over any Forest-Produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 

Schedule 

District Nashik , taluka Peth , village Jale 
GatNo. Area 

Boundaries 


North 


East 


South 


West 


2 


H . A . 
3 .47 


GatNo. 14 


GatNo. 10 , 15 


GatNo. 11 , 12 


Boundry Village 
Badgi 
Gat No . 47, 49 , 60 , 
61, 65 


5 .54 


Gat No .63 


Gat No.63, 66 


Gat No . 110 , 136 


18 


3. 34 


Gat No. 22 , 24 


Gat No. 19 and 
Boundry Village 
Badgi 


Gat No . 14 , 15 , 17 GatNo. 14 and 

Boundry Village 
Badgi 


21 


2 .47 


Gat No . 23 , 26 


Gat No . 24 


Gat No. 20 , 22 


Boundry of Village 
Jambhali 


62 


17 . 28 


Gat No.67, 68 


Gat No . 54 ,61, 63 Gat No. 27, 28 


Boundry of Village 
Jambhali 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

Schedule - contd . 
2 3 4 5 

6 


1 


166 


24. 46 


Gat No . 10 , 11 , 12 


Gat No . 5, 141 , 158, Boundry of Village 
159, 164, 165 , 168 , Kasbepeth 
169 , 170 , 171 , 174 


Boundry of Village 
Kasbe peth 


Total Area .. 56 .56 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन- ४/ ९३११/ २०१६. - ज्याअर्थी, गर्व्हमेंट ऑफ बॉम्बे यांनी भारतीय वन अधिनियम, १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या 
कलम २८ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ नुसार असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार “संरक्षित वने " यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा 
जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचेसंपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 


शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ , १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ (१९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 


( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 


(ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


( इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव कोटंबी 


गट 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


० . ३२ 


गट नंबर २७ 
गट नंबर १५१, १५५ 


गट नंबर ३७ 
फॉ . गट नंबर १४२ 


गट नंबर ३३ 
कसबे पेठची शीव 


५. ४७ 


१६. ०४ 


गट नंबर ४५ , ५९ , ६० । 


मौजे उस्थळेची शीव 


गट नंबर ३७ 
फॉ . गट नंबर १४२ , 
गट नंबर १५५ 
गट नंबर ५६, ५७, ५५. 
व नदी. 
गट नंबर ४१, ४२ 
गट नंबर ८० 
गट नंबर १७६, १७७ 
फॉ . गट नंबर १४७ 
गट नंबर १३८ , १३९ 


१. ७४ 


० .९१ 


गट नंबर ३७ 
गट नंबर ८३, ९३ 
फॉ . गट नंबर १६९ 
फॉ . गट नंबर १४२ 
फॉ . गट नंबर १४२ 


१ . ११ 


गट नंबर ६३, ६४ , ६५ , 
६६, ६७ . 
गट नंबर ३७, ४० 
गट नंबर ९४ , ९५ 
गट नंबर १७९ 
फॉ . गट नंबर १४७ 
फॉ . गट नंबर १४२, 
गट नंबर १४६. 


गट नंबर ४४ , ४५ , ६० 
गट नंबर ७८ 
गट नंबर १७६ 
फॉ . गट नंबर १४७ 
गट नंबर १४६ 


१४८ 


३. १६ 
६. ३९ 


१४७ 


एकूण क्षेत्र.. ३५ . १४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB /Desk - 11/Land-4 /9311/2016 .- Whereas, the Government in of Bombay has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VIIof 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council , declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shallbe applicable to the rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ", butwhich is the property of Government, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land") as a " Protected 
Forest"; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/ F- 6, dated the 21st October 1981 [ issued inexercise of the powers conferred by sub- section( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as" Reserved 

Forests"; 
(c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests" as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -Divisional Officer , Dindori Sub -Division , Dindori , district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests", or in or over any Forest -Produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , Taluka Peth , Village Kotambi 
GatNo. Area 

Boundaries 
North East South 

West 
1 2 

3 4 

6 
H . A . 
0 . 32 Gat No . 27 

Gat No . 37 Gat No . 37 GatNo. 33 
5 .47 Gat No . 151, 155 F. GatNo. 142 , F. Gat No. 142 Boundry of Village 
Gat No. 155 . 

Kasbe peth . 
58 16 .04 Gat No . 45 , 59 , 60 GatNo . 56 , 57 , 55 Boundry of GatNo. 63 ,64 , 65 , 

and River 

Village Ustale . 66 ,67. 
1. 74 Gat No. 37 

Gat No. 41, 42 Gat No . 44 , 45 , 60 GatNo. 38 , 40 
79 0. 91 Gat No. 83, 93 Gat No . 80 Gat No. 78 Gat No. 94 , 95 

1. 11 F . Gat No. 169 Gat No. 176 , 177 Gat No. 176 Gat No. 179 
148 3 . 16 F. Gat No . 142 F.Gat No. 147. F. Gat No. 147. F. Gat No. 147 
147 6. 39 F. Gat No . 142 Gat No . 138 , 139 GatNo. 146 F.Gat No . 142 , 

Gat No. 146 . 
Total Area .. 35 . 14 


North 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


११ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या -२/ जमीन- ४/९३१२ / २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३ नोव्हेंबर २००५, भाग एक, नाशिक 
विभागीय पुरवणी, याद्वारे असे घोषित केले होते की, उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली 
नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा 
“ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ- ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
संगमनेर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग , संगमनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर , गाव निमोण 
__ गट क्षेत्र 
क्रमांक उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


चतु: सीमा 


६ 


१५९८ 


हे . आर 
८२ .६६ 


६ 


मालकी गट नंबर १०११, मालकी गट नंबर १०६६, 
१०१२ , १०६४ . __ १०६७, १०८९ , १०८८. 


दौंडकडून आलेला 
रस्ता , 
मालकी गट नंबर ९९३, 
९९४, ९९५ . 


मालकी गट नंबर ८९१, 
८९०, ८८९ , ८८४, 
८८३, ८८२, ८७९ , 
८८० , ९९७, ९९८ , 
९८९ , ९९९ , १००० . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk - 11/Land- 4 / 9312 /2016 . - Whereas , the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part I suppliement, dated 3rd November 2005 , the Notification , Commissioner ofNashik , declared 
that the provisions of Chapter IV of "Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest 
Land Waste -Land which is not included in the " Reserved Forests ", but which is the property ofGovernment, 
or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of 
which the Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land") as a " Protected Forests " ; 

and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 (16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 ( Bom . Vill of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests "; 
specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 
and 
appoints the Sub -Divisional Officer, Sangamner Sub -Division , Sangamner, district Ahmednagar 
incharge of the Sangamner taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine 
the existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over 
any land comprised within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any Forest-Produce , 

and to dealwith the same as provided in Chapter II of the said Act; 
( e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any orders passed by the Forest 
Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Ahmednagar, Taluka Sangamner, Village Nimon 
Gat No. Area 

Boundaries 


North East South 

West 
1 2 

H . A . 
1598 82.66 Gat No. 1011, 1012 , Gat No. 1066 , 1067 , Road from Daund Gat No . 891, 890 , 
1064 . 

1089 , 1088 and 

889, 884 , 883 , 
Gat No. 993 , 994 , 882, 879 , 880 , 

997 , 998 , 989, 

999, 1000 . 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division , Nashik . 
Nashik , 18th April 2016 . 


995 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


१३ 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-२/ जमीन -४/९३१३ / २०१६ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक ९ मे १९०४ नुसार असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार 
आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून 
उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू 
असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी -१०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
दिंडोरी तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

__ (इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचीनियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव करंजखेड 

चतु : सीमा 
उत्तर 

दक्षिण 


गट 


क्षेत्र 


क्रमांक 


पश्चिम 


३ 


LA 


हे . आर 


१७ 


०० .९५ 
0० . २८ 

१. २६ 

१०. ३९ 
६६ ४२. १६ 

२. ०७ 
एकूण क्षेत्र .. ५७. ११ 


गट नंबर ९ 
गट नंबर १५ 
गट नंबर १८ 
गट नंबर ३० 
गट नंबर ६० 
गट नंबर ६९ 


गट नंबर ९ 
गट नंबर ९ , १३ 
गट नंबर १५ 
गट नंबर ३२ 
गट नंबर ६५, ६३ 
गट नंबर ६९ 


मौजे सारसाळेची शीव 
मौजे सारसाळेची शीव 
गट नंबर १६ 
गट नंबर ६० 
गट नंबर ६७, ६८ 
गट नंबर ६९ 


मौजे सारसाळेची शीव 
मौजे सारसाळेची शीव 
गट नंबर १५ 
गट नंबर ३० 
गट नंबर २९ 
गट नंबर ६९ 


३१ 


७० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १८ एप्रिल २०१६. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

SPECIMEN NOTIFICATION 


No. RB /Desk -Il/Land -4 /9313 /2016 . - Whereas , the Government in Council has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the rab Land which is not included in the " Reserved 
Forests ", butwhich is the property of Government, or overwhich the Government has proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest -Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a " Protected 
Forest" ; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 ( 16 of 1927) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 


(a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that theGovernment ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests "; 
(c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -DivisionalOfficer, Dindori Sub -Division , Dindori, district Nashik incharge of the 

Dindori taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests ", or in or over any Forest-Produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 

Schedule 
District Nashik , Taluka Dindori, Village Karanjkhed 
GatNo. Area 

Boundaries 


North 


South 


West 


East 

4 


2 
H . A . 
00 . 95 


12 


GatNo. 9 


Gat No. 9 


14 


Boundry of Village 
Sarsale . 
Boundry of Village 
Sarsale . 


00 .28 


Boundry of Village 
Sarsale . 
Boundry of Village 
Sarsale . 


00 . 28 


GatNo. 15 


Gat No. 9 , 23 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८, शके १९३८ 

Schedule - contd . 
1 2 

3 4 5 

6 
17 1.26 Gat No . 18 Gat No. 15 Gat No . 16 Gat No. 15 

10. 39 Gat No . 30 Gat No. 32 Gat No . 60 Gat No. 30 
66 42 .16 Gat No. 60 Gat No. 65 ,63 GatNo. 67 , 68 Gat No. 29 

70 2 .07 Gat No . 69 Gat No . 69 Gat No.69 Gat No. 69 
TotalArea .. 57 . 11 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik, 18thApril 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन - ४/ ९३१४ / २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शास राजपत्र, दिनांक १४ जुलै २००५, भाग एक , नाशिक 
विभागीय पुरवणी, याद्वारे असे घोषित केले होते की, उक्त अधिनियमाच्या “प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली 
नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा 
“ उक्त जमिनी” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 


( ब ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
पारनेर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर उपविभाग, श्रीगोंदा- पारनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर, मौजे कळस 

चतु: सीमा 


क्षेत्र 


गट 
क्रमांक 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


- 


हे . आर 


८११ 


८११ 


१.७१ 


१ . ७१ 


गट नंबर ८११ भाग , गट नंबर ८१० , 
गट नंबर ८१० भाग . मौजे गारखिंडीची शीव . 


मौजे गारखिंडीची शीव गट नंबर ८११ भाग , 

गट नंबर ८१२ . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB/ Desk- II/Land - 4 / 9314/ 2016. - Whereas, the Commissioner of Nashik has,in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part I suppliement, dated 14th July 2005 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared that 
the provisions of Chapter IV of " Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land / 
Wasted Land which is not included in the "Reserved Forests" , but which is the property ofGovernment, or 
over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of 
which the Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land ”) as a " Protected Forest" ; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a "Reserved Forest" . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . FLD 
1081/ F- 6 , dated the 21st October 1981 [ issued inexercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . VIII of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that theGovernment of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests "; 
( c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d ) appoints the Sub -DivisionalOfficer, Shrigonda -Parner Sub - Division , Shrigonda -Parner, district 

Ahmednagar incharge of the Parner taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence , nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person 
in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forest", or in or over any Forest 

Produce , and to deal with the same as provided in Chapter Il of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any orders passed by the Forest 

Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

Schedule 

District Ahmednagar, Taluka Parner, Village Kalas 
GatNo. Area 

Boundaries 
North East South 

West 
1 2 

H. A. 
811 1.71 Part of Gat No.811, Gat No.810 , Boundry of Village PartofGat No. 811 , 
Part of Gat No.810 . Boundry of Village Garkhindi . 

Gat No . 812. 
Garkhindi. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

___ EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ जमीन - ४/ १४६०५/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) यांच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 

( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचे बंद होईल . 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांचीनियुक्ती करीत आहेत ; 


( इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे करंजुल 

चतु :सीमा 


क्षेत्र 


गट 
क्रमांक 


उत्तर 


पश्चिम 


दक्षिण 
५ 


हे. आर 


हे . आर 


१ . ३९ 


गट नंबर २७ 


गट नंबर ३ 


गट नंबर ३ 


गट नंबर ३ 


१६ 


१६.२४ 


१६. २४ 


गट नंबर १७, १ , १५, ४ गट नंबर १७, १ , १५ , १४ गट नंबर २७, १४ 


गट नंबर १८ , १ , १५ 


गट नंबर २७, २६ 


गट नंबर २६, २५ 


गट नंबर २५, २२ 


गट नंबर २७ 


८ . ९० 
२९ २.३७ 
एकूण क्षेत्र.. २८. ९० 


गट नंबर २७, २८ 


गट नंबर २७, २८ 


गट नंबर ३० 


गट नंबर २६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB/ Desk -Il/Land -4 /14605 /2016 . - Whereas, the Government of Bombay has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927) videMaharashtra Government 
Gazette , Part I suppliement dated 14th July 1932 , the Notification , Government of Bombay, declared that 
the provisions of Chapter IV of " Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land / 
Wasted Land which is not included in the "Reserved Forests ",but which is the property of Government, or 
over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest- Produce of 
which the Governmentis entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as " the said land ) as a " Protected Forest" ; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 (16 of 1927) read with the Government Notification, Revenue and Forests Department , No. FLD 
1081/ F- 6, dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom . VIII of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
(a) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shallceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests "; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


१९ 


specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 
and 
appoints the Sub - Divisional Officer, Kalwan Sub - Division , Kalwan , district Nashik incharge of 
the Surgana taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any Forest-Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 

Schedule 

District Nashik , Taluka Surgana, Village Karanjul 
Gat No . Area 

Boundaries 


North 


East 


West 


1 


2 


South 

5 


H . A. 


16. 24 


2 1. 39 Gat No . 27 

Gat No. 17 , 1, 15 , 4 
8. 90 Gat No. 27 , 26 

2. 37 Gat No . 27 , 28 
Total Area .. 28 .90 


Gat No . 3 

Gat No. 3 
Gat No. 17 , 1, 15, 14 Gat No. 27 , 14 
Gat No. 26, 25 Gat No . 25, 22 
Gat No. 27, 28 Gat No. 30 


Gat No. 3 
Gat No. 18, 1, 15 
Gat No. 27 
Gat No . 26 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 18th April 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ जमीन- ४/ १६६९६ / २०१६. - ज्याअर्थी, गर्व्हमेंट ऑफ बॉम्बे यांनी भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या 
कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा 
जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा या सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक याद्वारे - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचे बंद होईल . 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( क) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्तीनिर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


( इ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचीनियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा, मौजे गृहीजांभुळपाडा 
गट क्षेत्र 

चतु: सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


LI 


हे . आर 


६४ . ३२ 


गट नंबर ३४, नदी 


गट नंबर ९, ८ , ५, ७, 
१५ , १४ - अ 


गट नंबर १७, १८ , ६९ , 
५८ , ५९ , ६१, ३२, ३० 


गट नंबर १ , ७१ , २, ६९ , 
६१, ५९ , ५८ , ३२ , १८ , 
३३ 


३ 


१ . १० 


गट नंबर ७, ५ 


गट नंबर ७ 


गट नंबर ७ 


गट नंबर ५ 


४ . १२ 


गट नंबर ११ 


मौजेविरचोंडची शीव 


गट नंबर १८ , १३ 


गट नंबर १३, १४ - ब , १५ 


२ .८० 


गट नंबर २४ 


गट नंबर १८ 


गट नंबर १८ 


गट नंबर २१, २२ 
गट नंबर २३ 


१. ०१ 


गट नंबर २४, २५, २८ 


गट नंबर २९ , २७ गट नंबर २७, १८ 
मौजे चिंचपाडाची शीव गट नंबर ३८ 


२. ४५ 


गट नंबर ३६ , ३५ 


गट नंबर १८ , ३६ 


९ . ५८ 


मौजे चिंचपाडाची शीव गट नंबर ४१ , ४० , ४२ 


नदी 


गट नंबर ४४ , ४८ , ४९ , 
५३, ५४ 


१ .८४ 


गट नंबर ४४, ४५ 


मौजे सोनगीरची शीव 


नदी 


गट नंबर ४७ 


६ 


३. ६५ 


गट नंबर ६१, ३२ 


गट नंबर ६१, ६५ 


गट नंबर ६५, ६४ , १८ 


गट नंबर २७, ३१, ३२ 


एकूण क्षेत्र.. ९०. ८७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ४ मे २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


२१ 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk - II/Land- 4 / 16696 /2016 . - Whereas , the Government of Bombay has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shallbe applicable to the rab Land which is not included in the " Reserved 
Forests " , but which is the property ofGovernment, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land") as a " Protected 
Forest" ; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests " ; 
( c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests" as per the Schedule appended hereto ; 

and 
appoints the Sub - Divisional Officer, Kalwan Sub -Division , Kalwan , district Nashik incharge of 
the Surgana taluka, to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence, 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any Forest-Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik , Taluka Surgana, Village Gruhijambhulpada 
Gat No . Area 

Boundaries 


North 


South 


West 


1 


2 


East 

4 


H . A . 


64 . 32 


6 
12 


1. 10 
4.12 


Gat No . 34 and River Gat No. 9, 8, 5 , 7 , Gat No. 17 , 18 , 69 , Gat No. 1, 71, 2 , 

15 , 14 -A 58 , 59 , 61, 32 , 30 69 ,61, 59, 58 , 32 , 

18 , 33 
Gat No.7, 5 Gat No . 7 

Gat No. 7 

GatNo. 5 
Gat No. 11 Boundry of Village GatNo. 18 , 13 Gat No. 13 , 14 -B , 
Virchond 

15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

Schedule - contd . 
2 3 

4 


1 


2. 80 


Gat No. 21 , 22 


GatNo. 18 
Gat No. 27 , 18 
Gat No. 38 


Gat No. 18 
Gat No. 24, 25 , 28 


1. 01 


Gat No. 23 


2. 45 


Gat No . 36, 35 


Gat No . 18, 36 


Gat No . 24 
Gat No. 29, 27 
Boundry of Village 
Chinchpada 
Boundry of Village 
Chinchpada 
Gat No. 44 , 45 


9.58 


46 


1.84 


Gat No. 41, 40 , 42 Gat No. 44, 48 , 49 , River 

53 , 54 
Boundry of Village River 

Gat No . 47 
Songir 
Gat No . 61, 65 Gat No. 65, 64, 18 Gat No . 27 , 31 , 32 


63 3. 65 Gat No . 61, 32 
Total Area .. 90 . 87 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 4th May 2016 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक ब/ कक्ष -२/ जमीन/ अपर तह . निर्मिती/ कावि -- ४१० / २०१६. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
उविका - २०१६ / प्र . क्र . १५/ म. - १० , दिनांक ३० एप्रिल २०१६ अन्वये धुळे जिल्ह्यातील धुळे शहर येथे अपर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करणेकामी 
मंजुरी दिलेली असून प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तहसीलदार धुळे व अपर तहसीलदार धुळे शहर यांचे 
कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या महसूल मंडळांतर्गत तलाठी सजे व त्यामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या गावांची यादी सोबतच्या अनुसूचीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- अ 
अपर तहसीलदार , धुळे शहर यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


अ. क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट सजे 


महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


गावांची एकूण 

संख्या 


३ 


४ 


१ 


धुळे शहर 


( १ ) धुळे शहर 
( २ ) देवपूर 
( ३ ) महिंदळे 
( ४) अवधान 
( ५) मोराणे प्र. ल . 
( ६) वार 
( ७) गोंदूर 
( ८ ) रावेर 


धुळे शहर 
देवपूर , वलवाडी 
महिंदळे 
अवधान, मोहाडी प्र . ल . 
मोराणे प्र . ल . 
नकाणे 
गोंदूर , भोकर 
रावेर , चितोड 


धुळे ग्रामीण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८, शके १९३८ 


२३ 


अनुसूची- अ-- चालू 


फागणे 


फागणे 


(९ ) फागणे 
( १० ) वरखेडे 
( ११) नगाव बु. । । 
( १२) जापी 


नगाव बु. । । 


वरखेडे, बाळापूर 
नगाव बु. । । 
कुंडाणे ( वरखेडी) 


एकूण गावे .. 


धुळे , १० मे २०१६. 


अनुसूची- ब 
तहसीलदार , धुळे यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 
महसूल मंडळात समाविष्ट सजे महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


अ. क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


गावांची एकूण 

संख्या 


धुळे ग्रामीण 


به 


م 


ت 


م 


२ 


कुसुंबा 


م 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


नेर ( म . रायवट ) 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


( १) मोराणे प्र . ल . 
( २) वार 
( ३) आनंदखेडे 
( ४ ) निमडाळे 
( ५ ) कुसुंबा 
( ६ ) चौगाव 
( ७ ) अकलाड 
( ८ ) लोणखेडी 
(९ ) पाडळदे 
( १० ) मेहेरगाव 
( ११) म . रायवट 
( १२) म . कानडामाना 
( १३ ) देऊर बु . । । 
( १४ ) भदाणे 
( १५) उभंड 
( १६ ) शिरधाने प्र . नेर 
( १७) लामकानी 
( १८ ) रामी 
( १९ ) बोरीस 
( २० ) बुरझड 
( २१) नंदाणे 
( २२) चिंचवार 
( २३) सोनगीर 
( २४ ) धनुर 
( २५ ) कापडणे 
( २६ ) देवभाने 
( २७) मोहाडी प्र . डा . 
( २८ ) नगाव बु. । । 
( २९ ) बिलाडी 
( ३० ) जापी 
( ३१ ) न्याहळोद 
( ३२ ) विश्वनाथ 


कुंडाणे ( वार ), उडाणे, सांजोरी 
वार 
आनंदखेडे, सुट्रेपाडा 
निमडाळे 
कुसुंबा 
चौगाव , गोताणे, हिंगणे 
अकलाड , मोराणे प्र. नेर 
लोणखेडी, लोहगड 
पाडळदे , बल्हाणे , दह्याणे, अजनाळे 
मेहेरगाव , कावठी 
म . रायवट , म . काळी, म. पांढरी, म . लोंढे 
म . कानडामाना, म . नुरनगर, म . कसाड , म . मळी 
देऊर बु. II , देऊर खु . । । 
भदाणे, खंडलाय खु. II , खंडलाय बु. | | 
उभंड, नांद्रे , पिंपरखेडे 
शिरधाने, प्र. नेर , बांबुर्ले 
लामकानी, सैताळे 
रामी, बेहेड , नवे कोठारे, बोरसुले 
बोरीस , निकुंभे 
बुरझड , वडणे 
नंदाणे, सायने 
चिंचवार, नवलाणे 
सोनगीर, दापुरा, दापुरी 
धनुर , लोणकुटे, तामसवाडी, कौठळ 
कापडणे 
देवभाने , सरवड 
मोहाडी प्र. डा .,हेकळवाडी 
तिसगाव , ढंढाणे, वडेल 
बिलाडी, धमाणे, धमाणी , धोडी 
जापी, निमखेडी 
न्याहळोद 
विश्वनाथ , सुकवद प्र . डा ., शिरधाने प्र . डा . 


४ 


लामकानी 


लाम 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


५ 


सोनगीर 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


नगाव बु . । । 


ه 


ه 


ه 


م 


ده 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


अनुसूची-ब-- चालू 


| 


फागणे 


ه 


ه 


ه 


३ 


६ 


ه 


८ 


मुकटी 


ه 


वणी बु. II, आर्णी, वडगाव 

आंबोडे, मळाणे, नगाव खु.। । 
नावरा, नावरी, सातरणे, नवलनगर 
अजंग , काळखेडे, कासविहीर , नंदाळे खु . । । 
मुकटी, भिरडाई 
चिंचखेडे, सावळी, सावळीतांडा, भिरणाणे 
अंचाडे, अंचाडेतांडा, आमदड , वजीरखेडे 
वेल्हाणे, कुंडाणे ( वे. ), तांडा, (कुंडाणे ) 
गाढउतार, नरव्हाळ, पिंप्री 
वडजाई, सौंदाणे, बाभूळवाडी 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


शिरुड 


ه 


TY 


ه 


ه 


ه 


( ३३ ) वणी बु.।। 
( ३४ ) आंबोडे 
( ३५ ) नावरा 
( ३६ ) अजंग 
( ३७ ) मुकटी 
( ३८ ) चिंचखेडे 
( ३९ ) अंचाडे 
( ४० ) वेल्हाणे 
( ४१) गाढउतार 
( ४२ ) वडजाई 
( ४३) शिरुड 
( ४४ ) धामणगाव 
( ४५) निमगुळ 
( ४६ ) जुनवणे 
( ४७) विंचूर 
( ४८ ) बोरविहीर 
( ४९ ) बोरकुंड 
( ५० ) नंदाळे बु . ।। 
( ५१) चांदे 
( ५२) तरवाडे 
( ५३) हेद्रुण 
( ५४) मोघण 
( ५५ ) आर्वी 
( ५६ ) पुरमेपाडा 
(५७) धाडरे 
( ५८ ) लळींग 
( ५९ ) रानमळा 
( ६० ) सडगाव 


ه 


ه 


शिरुड 
धामणगाव, बोदगाव , वणी खु. । । 
निमगुळ, बाबरे 
जुनवणे, विसरणे 
विंचूर , दोंदवाड 
बोरविहीर , हडसुणे 
बोरकुंड 
नंदाळे बु. II, नाणे, होरपाडा 
चांदे, खोरदड, मोरदड , मोरदडतांडा 
तरवाडे, सिताणे 
हेंद्रुण , मांडळ 
मोघण 


१० 


बोरकुंड 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


م 


११ 


आर्वी 


له 


يه 


आर्वी, अनकवाडी 
पुरमेपाडा, बेंद्रेपाडा, सोनेवाडी 
धाडरे , धाडरी, कुलथे 
लळींग , दिवाणमळा, जुन्नेर 
रानमळा, तिखी, सावळदे 
सडगाव, मोरशेवडी, हेकळवाडी 

एकूण गावे .. 


تهبهپه 


بده 


سه 


अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे , १० मे २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


२५ 


अधिसूचना 
क्रमांक ब/ कक्ष - २ / जमीन / अपर तह. निर्मिती/ कावि - - ४११/ २०१६. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
उविका - २०१६ /प्र. क्र . १५ /म.- १० , दिनांक ३० एप्रिल २०१६ अन्वये धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात पिंपळनेर येथे अपर तहसील कार्यालयाची 
निर्मिती करणेकामी मंजुरीदिलेली असून प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तहसीलदार साक्री व अपर 
तहसीलदार पिंपळनेर यांचे कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या महसूल मंडळांतर्गत तलाठी सजे व त्यामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या गावांची यादी सोबतच्या अनुसूचीद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- अ 
अपर तहसीलदार , पिंपळनेर यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


अ. क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट सजे 


महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


गावांची एकूण 

संख्या 


१ 


पिंपळनेर 


( १) पिंपळनेर 
( २) सामोडे 
( ३) चिकसे 
( ४ ) रोहणे 
( ५ ) पारगाव 
( ६ ) कोकणगाव 
( ७) देशशिरवाडे 
( ८ ) दहिवेल 


wsucc00| 


दहिवेल 


( ९ ) घोडदे 
( १० ) किरवाडे 
( ११) धनेर 
( १२) शिरसोले 
( १३) चौपाळे 


पिंपळनेर 
सामोडे, म्हसदी प्र . पिंपळनेर 
चिकसे , जिरापूर , शेवडीपाडा, कड्याळे 
रोहणे, झंझाळे, धवळीविहीर , मैदाणे 
पारगाव , बल्हाणे , शेवगे 
कोकणगाव , मंडाणे, विरखेल , सितारामपूर , धामणधर 
देशशिरवाडे, धोंगडेदिगर , शेलबारी 
दहिवेल , मालनगाव, खरडबारी, भोनगाव, सातरपाडा , 
बोडकीखडी 
घोडदे, सुरपान, ढोलीपाडा 
किरवाडे, आमोडे, बोदगाव 
धनेर , आमळी, खांडबारा, तोरणकुडी 
शिरसोले, सुतारे, कुरुसवाडे, मचमाळ 
चौपाळे, गरताड, काकर्दे, लव्हारदोडी, हनुमंतनगर , 
शिवरीमाळ, रोहोड, जामखेल , कुहेर 
कुडाशी, काकसेवड , वार्सा, ओझरदे, पोबारे , महूबन 
पानखेडा, सुकापूर , वाकी , चिंचपाडा , मल्याचापाडा 
डांगशिरवाडे, दरेगाव , मापलगाव, मांजरी 
बोपखेल , शिव, खट्याळ , वर्दळी 
जेबापूर , धंगाई, दापूर , नवेनगर 
उमरपाटा , नांदी, कडुपाडा, बसरावळ, चरणमाळ 
मळगाव, प्र. वार्सा. , खरगाव , काळंबा, खैरखुटा , 
डोंगरपाडा , सावरीमाळ 
पिंपळगाव खु.।। , चोरवड, शेंदवड , मोहगाव , लखाळे 
टेंभे प्र. वार्सा, देवळीपाडा , पिंपळगाव बु. II, करंझटी , 
शिवाजीनगर , बागुलनगर . 
कुत्तरखांब, मोहाणे, जयरामनगर , पुनाजीनगर , 
कैलासनगर 


३ 


कुडाशी 


( १४) कुडाशी 
( १५) पानखेडा 
( १६) डांगिशरवाडे 
( १७) बोपखेल 
( १८ ) जेबापूर 


GMGM&ccccMoccww 


उमरपाटा 


( १९ ) उमरपाटा 
( २० ) मळगाव प्र . वार्सा 


( २१ ) पिंपळगाव खु. । । 
( २२) टेंभे प्र. वार्सा. 


( २३ ) कुत्तरखांब 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 

अनुसूची- अ -- चालू 


| 


बाम्हाने 


ब्राम्हणवेल 


( २४) ब्राम्हणवेल 


( २५ ) रायतेल 


० 


ब्राम्हणवेल , नवापाडा, विहीरगाव , मालजीपाडा, 
देवजीपाडा, नागझिरी, बाभुळदे जांभोरे , भोरटेक , 
चिपलीपाडा , झिरणीपाडा 
रायतेल , बुरुडखे, पिंजारझडी, पाचमौली, लघडवाळ , 
रायकोट , गुलतारे 
छडवेल ( क), धवळीविहीर , इसर्डे, कुत्तरमारे 
कोरडे, विटावे, काळटेक, पचाळे , सिनबन 
बासर, आमखेल , रांजणगाव, वाल्हवे, पांगण 
टिटाणे, खोरी, पेटले , जामदे, पन्हाळी 

एकूण गावे .. 


( २६) छडवेल ( क .) 
( २७) कोरडे 
( २८ ) बासर 
( २९ ) टिटाणे 


777 


धुळे , १० मे २०१६. 


अनुसूची- ब 
तहसीलदार , साक्री यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


अ . क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट सजे 


महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


गावांची एकूण 

संख्या 


२ 


३ 


| 


१ 


साक्री 


بد 


بد 


بدبد 


ه 


ه 


कासारे 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


( १) साक्री 
( २) भाडणे 
( ३) कावठे 
( ४ ) छडवेल ( प. ) 
( ५) शेवाळी दा . 
( ६ ) कोकले 
( ७ ) कासारे 
( ८ ) मालपूर 
(९ ) छाईल 
( १०) दिघावे 
( ११) धाडणे 
( १२) देगाव 
( १३ ) निजामपूर , 
( १४ ) जैताणे 
( १५) वासखेडी 
( १६) उभरांडी 
( १७ ) वर्धाने 
( १८ ) आखाडे 
( १९) दुसाणे 
( २० ) इंदवे 
( २१) बळसाणे 
( २२) लोणखेडी 
( २३) उभंड 
( २४) घाणेगाव 


साक्री, अंबापूर 
भाडणे, गोंदास 
कावठे, पेरेजपूर 
छडवेल ( प.), अष्टाणे 
शेवाळी दा ., कळंभीर , गंगापूर, महिर 
कोकले, नांदवण 
कासारे, सायने 
मालपूर , नागपूर को ., नवडणे 
छाईल , प्रतापपूर , नाडसे, दारखेल 
दिघावे, गणेशपूर , उभर्टी 
धाडणे, शेणपूर 
देगाव , उंभरे , गव्हाणीपाडा , मलांजन 
निजामपूर सालटेक, भामेर , रायपूर, शिवाजीनगर 
जैताणे, खुडाणे 
वासखेडी, डोमकानी, वर्सस , जामकी 
उभरांडी, होडदाणे, रोजगाव, वेहेरगाव 
वर्धाने , भडगाव, टेंभे प्र. भामेर 
आखाडे, फोफादे, वाजदरे, रुणमळी, भागापूर 
दुसाणे 
इंदवे, हट्टी खु. ।।, ऐचाळे 
बळसाणे, कढरे , सतमाने 
लोणखेडी, छावडी, आमोदे, म्हसाळे 
उभंड, मळखेडे, आयने , नागपूर व. 
घाणेगाव , हट्टी बु.II, फोफरे 


३ 


निजामपूर 


م 


ه 


ه 


ه 


ه 


२ 


م 


दुसाणे 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८, शके १९३८ 


२७ 


अनुसूची- ब-- चालू 


म्हसदी प्र. नेर 


( २५) म्हसदी प्र. नेर 
( २६ ) दाती 
( २७) अक्कलपाडा 
( २८ ) ककाणी 
( २९ ) बेहेड 


म्हसदी प्र. नेर, वसमार, चिंचखेडे 
दातर्ती, धमनार 
अक्कलपाडा, सैय्यदनगर , इच्छापूर , तामसवाडी 
ककाणी, शेवाळी ( मा .) , काळगाव , भडगाव ( मा . ) 
बेहेड , निळगव्हाण , विटाई 

एकूण गावे .. 


८९ 


अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे , १० मे २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक ब/ कक्ष -२ / जमीन/ अपर तह. निर्मिती/ कावि -- ४१२/ २०१६ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक 
उविका- २०१६/ प्र. क्र . १५ / म. - १० , दिनांक ३० एप्रिल २०१६ अन्वये धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात दोंडाईचा येथे अपर तहसील कार्यालयाची 
निर्मिती करणेकामी मंजुरी दिलेली असून प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तहसीलदार शिंदखेडा व अपर 
तहसीलदार दोंडाईचा यांचे कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या महसूल मंडळाअंतर्गत तलाठी सझे व त्यामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या गावांची यादी सोबतच्या अनुसूचीद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- अ 
अपर तहसीलदार , दोंडाईचा यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


अ. क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट सजे 


महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


गावांची एकूण 

संख्या 


१ 


२ 
दोंडाईचा 


|به 


ه 


ه 


هه 


س 


विखरण 


( १) दोंडाईचा 
( २) मालपूर 
( ३ ) टाकरखेडा 
( ४ ) रामी 
( ५ ) निमगुळ 
( ६ ) झोटवाडे 
( ७) विखरण 
( ८ ) कुरुकवाडे 
( ९ ) ब्राम्हणे 
( १०) कोडदे 
( ११ ) दाऊळ 
( १२) खर्दे बु । । 
( १३ ) शेवाडे 
( १४) दिवी 
( १५ ) देगाव 
( १६ ) मेथी 
( १७) हतनूर 
( १८ ) कर्ले 


४ 
दोंडाईचा, वरवाडे 
मालपूर , चुडाणे, सुराय 
टाकरखेडा , चावळदे, तावखेडा प्र. न . , वडदे 
रामी, पथारे, झिरवे, धावडे 
निमगुळ 
झोटवाडे, शेंदवाडे, साहुर 
विखरण , कामपूर , रहिमपुरे 
कुरुकवाडे, धमाणे, विखुर्ले 
ब्राम्हणे , वणी 
कोडदे, लंघाणे 
दाऊळ , मंदाणे 
खर्दे बु| |, मांडळ , अंजनविहिरे 
शेवाडे, वाडी 
दिवी , रेवाडी , रूदाणे 
देगाव , सतारे 
मेथी, वरझडी 
हतनूर , साळवे 
कर्ले, परसोळे , कलवाडे, अक्कलकोस 

एकूण गावे .. 


سهبهبهبه 


३ 


शेवाडे 


بهبهبهسهد 


د 


د 


ه 


ة 


धुळे , १० मे २०१६. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


__ अनुसूची- ब 
तहसीलदार , शिंदखेडा यांचे कार्यक्षेत्रातील गावांची यादी 


अ . क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट सजे महसूल सजेत समाविष्ट गावे 


गावांची एकूण 

संख्या 


3 


५ 


| 


शिंदखेडा 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


विरदेल 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


__ _ ३ 


वर्षी 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


( १ ) शिंदखेडा 
( २) पाटण 
( ३ ) वरपाडे 
( ४) वरसुस 
( ५ ) वरुळ 
( ६) भडणे 
( ७ ) विरदेल 
( ८ ) रंजाणे 
(९ ) अमळथे 
( १० ) लोहगाव 
( ११) चिलाणे 
( १२) चौगाव बु । । 
( १३) वर्षी 
( १४ ) सुकवद 
( १५) दभाशी 
( १६) दत्ताणे 
( १७) होळ प्र . बे . 
( १८ ) धांदरणे 
( १९ ) खलाणे 
( २० ) वायपूर 
( २१) वाघाडी बु ।। 
( २२ ) महाळपूर 
( २३) चिरणे 
( २४ ) कंचनपूर 
( २५) नरडाणा 
( २६ ) वारुड 
( २७ ) पाष्टे 
( २८ ) जातोडा 
( २९ ) गोराणे 
( ३० ) कमखेडा 
( ३१) बेटावद 
( ३२) अजंदे बु । । 
( ३३ ) मुडावद 
( ३४ ) म्हळसर 
( ३५) वालखेडा 
( ३६ ) पढावद 


शिंदखेडा 
पाटण , सुलवाडे 
वरपाडे, नेवाडे, सोनेवाडी 
वरसुस , अक्कडसे 
वरुळ , घुसरे , सोनशेलु 
भडणे, परसामळ, कुमरेज 
विरदेल , दलवाडे प्र . न . 
रंजाणे, जसाणे, कळगाव 
अमळथे, आच्छी, हिसपूर 
लोहगाव , वसमाने, कुंभारे प्र. न . 
चिलाणे, जोगशेलू 
चौगाव बु।।, चौगाव खुर्द 
वर्षी 
सुकवद, टेभलाय , निरगुडी 
दभाशी, तावखेडा प्र. बे . 
दत्ताणे , गव्हाणे , शिराळे, अजंदे खुर्द 
होळ प्र . बे. , दसवेल 
धांदरणे, डाबली, विटाई 
खलाणे, निशाणे 
वायपूर , चांदगड , सार्वे 
वाघाडी बु||, वाघाडी खुर्द 
महाळपूर , बाभुळदे, दरखेड 
चिरणे, कदाणे, अलाणे 
कंचनपूर , डोंगरगाव 
नरडाणा , पिंप्राड 
वारुड 
पाष्टे 
जातोडा, मेलाणे, माळीच 
गोराणे , कलमाडी, बाभळे, पिंपरखेडा 
कमखेडा , हुंबर्डे, वडली 
बेटावद 
अजंदे बु|| , वाघोदे 
मुडावद 
म्हळसर , वडोदे, विकवेल 
वालखेडा 
पढावद , भिलाणे दिगर 


४ 


खलाणे 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


नरडाणा 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


ه 


६ 


बेटावद 


م 


ي 


م 


ه 


م 


३ 


له 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८, शके १९३८ 


२९ 


अनुसूची-ब -- चालू 


चिमठाणे 


( ३७ ) चिमठाणे 
( ३८ ) आरावे 
( ३९ ) तामथरे 
( ४० ) दराणे 
( ४१) मुकटी 
( ४२ ) डांगुणे 


चिमठाणे , दलवाडे प्र. सो ., पिंप्री 
आरावे, जखाणे 
तामथरे , अमराळे 
दराणे, रोहाणे 
सवाई मुकटी, चिमठावळ 
डांगुणे, सोंडले 


एकूण गावे .. 


अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे, १० मे २०१६. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक वि - १/ बासबोदवड/ प्रतिनिधी नियुक्ती/ सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) इ नुसार मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बोदवड, तालुका बोदवड , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ . क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ ( १ ) इ स्थानिक प्राधिकारी 

संस्थेने पाठविलेला प्रतिनिधी. 


श्री . शरीफोद्दिन गयासोद्दिन 


मु . पो. ता . बोदवड 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १५ जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक वि -१/बासरावेर / प्रतिनिधी नियुक्ती / ३६१ / सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ चे 
कलम, १३ ( १) क नुसार मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रावेर , तालुका रावेर , जिल्हा 
जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वयेनिवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ . क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ (१) क पणन प्रक्रिया 

संघ प्रतिनिधी. 


श्री . भंगाळे योगेश जनार्धन 


मु . पो . चिनावल , ता . रावेर , 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, ४ जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक वि - १/ बासबोदवड / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ७३९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बोदवड , तालुका बोदवड , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये प्रतिनिधीचे नाव 

नेमून दिलेल्या 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

प्रतिनिधीचा पत्ता 
ती तरतूद 
कलम १३ ( १) क पणन प्रक्रिया श्री . झोपे प्रभाकर सोपान 

मु. पो . सालबर्डी, ता. मुक्ताईनगर , 
संघ प्रतिनिधी. 

जिल्हा जळगाव . 


अ . 


क्र . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव, १५ जानेवारी २०१६. 


अधिसूचना 
क्रमांक वि - १ / बासपाचोरा / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ७४३/ सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ ( १) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पाचोर , तालुका पाचोर , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये प्रतिनिधीचे नाव 

नेमून दिलेल्या 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

प्रतिनिधीचा पत्ता 
ती तरतूद 
कलम १३ ( १) क पणन प्रक्रिया श्री . देशमुख नानासाहेब बबनराव 

मु . पो . भडगाव , ता . भडगाव , 
संघ प्रतिनिधी. 

जिल्हा जळगाव . 


अ . क्र . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव , १५ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


३१ 


अधिसूचना 


क्रमांक विकास - १/बासयावल / प्रतिनिधी नियुक्ती/१९२९ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) इ नुसार मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धरणगाव , तालुका धरणगाव , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


प्रतिनिधीचे नाव 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ (१) इ नगरपरिषद 

पाठविलेला प्रतिनिधी . 


श्री . सुरेश सिताराम चौधरी 


रा . धरणगाव , ता . धरणगाव , 

जिल्हा जळगाव. 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव, ८ फेब्रुवारी २०१६. 


अधिसूचना 


क्रमांक विकास-१/ बासजामनेर/ प्रतिनिधी नियुक्ती/ २१७६/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जामनेर , तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


प्रतिनिधीचे नाव 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ ( १) ड पंचायत समितीने 

पाठविलेला प्रतिनिधी. 


श्री. चंद्रशेखर शांताराम काळे 


मु . पो . पळासखेडे मि . , ता . जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव , 


जळगाव , १६ फेब्रुवारी २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक वि -१/ बासधरणगाव/ प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८ / सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम, १३ (१ ) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धरणगाव , तालुका 
धरणगाव , जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८ , २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ . क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ (१) क पणन प्रक्रिया 

संघ प्रतिनिधी. 


श्री . पाटील रामनाथ चिंधु 


मु . पो . ता . धरणगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, ११ जानेवारी २०१६. 


अधिसूचना 
क्रमांक वि - १/ बासभुसावळ / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भुसावळ , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये प्रतिनिधीचे नाव 

नेमून दिलेल्या 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

प्रतिनिधीचा पत्ता 
ती तरतूद 
कलम १३ ( १ ) क पणन प्रक्रिया श्री . संतोष एकनाथ भोळे 

मु . पो . साकेगाव, ता . भुसावळ , 
संघ प्रतिनिधी. 

जिल्हा जळगाव . 


अ . क्र . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , ११ जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक वि - १/ बासअमळनेर / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमळनेर , तालुका 
आमळनेर , जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये प्रतिनिधीचे नाव 

नेमून दिलेल्या 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

प्रतिनिधीचा पत्ता 
ती तरतूद 
कलम १३ ( १ ) क पणन प्रक्रिया श्री . पाटील महेंद्र श्रीराम 

मु . पो . शिरुड , ता . अमळनेर , 
संघ प्रतिनिधी. 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , ११ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


३ 


अधिसूचना 
क्रमांक वि - १/ बासचोपडा / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम, १३ ( १) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चोपडा, तालुका चोपडा, 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचेनाव 


अ . क्र . 


प्राता 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ ( १) क पणन प्रक्रिया 

संघ प्रतिनिधी. 


श्री. हितेंद्र रमेश देशमुख 


मु . पो . चोपडा , ता . चोपडा , 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , ११ जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक वि -१/ बासपारोळा/ प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पारोळा , तालुका पारोळा , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ. क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

___ ती तरतूद 
कलम १३ (१) क पणन प्रक्रिया 

संघ प्रतिनिधी. 


श्री . पाटील चिमणराव रुपचंद 


मु . पो . ता . पारोळा, 
जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, ११ जानेवारी २०१६. 


अधिसूचना 


क्रमांक वि - १/बासचाळीसगाव / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ४३८/ सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम, १३ (१) क नुसार मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चाळीसगाव , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ . क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ (१) क पणन प्रक्रिया 

संघ प्रतिनिधी. 


श्री . चौधरी सुरेश हरदास 


मु . पो . शास्त्रीनगर , ता . चाळीसगाव , 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , ११ जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक वि -१/ बासबोदवड / प्रतिनिधी नियुक्ती/ ११०५४ / सन २०१६. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे 
कलम , १३ (१) ड नुसार मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बोदवड , तालुका बोदवड , 
जिल्हा जळगाव या बाजार समितीवर अधिनियमाच्या उपरोक्त कलमान्वये निवड / नेमणूक झालेल्या प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 
प्रतिनिधीचे नाव 


अ . क्र . 


नेमून दिलेल्या 
प्रतिनिधीचा पत्ता 


अधिनियमातील ज्या तरतुदीअन्वये 
निवड / नेमणूक करणेत आली आहे 

ती तरतूद 
कलम १३ (१) ड पंचायत समिती 
मुक्ताईनगरने पाठविलेला प्रतिनिधी. 


श्री. राजेंद्र गणपत माळी 


मुक्ताईनगर , ता. मुक्ताईनगर , 

जिल्हा जळगाव . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १४ ऑक्टोबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


